केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme) 
“सिल्क समग्र-२” (ISDS) योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सपववि-४००१४/३/२०२४-)॥ए५९५एरारा('ए.,1'एराः-€१॥॥॥) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.केपूयो-११२२/प्र.क्र.३७/रेशीम कक्ष, 
दिनांक २४.०३.२०२३. 

2) केंद्रीय रेशीम मंडळाचे पत्र H.CSB-37/1/ CSs(SS-2) Maharashtra/2021-26/ Vol.1, 

दिनांक 29.03.2023. 

3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सपववि-४००१५/२/२०२३-०)ए५7र 
SERICULTURE-CMTD, दिनांक ०९.०२.२०२४ 

४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.केपूयो-११२३/प्र.क्र. ६० /रेशीम कक्ष, 
दिनांक ३१.०३.२०२४. 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 

६) केंद्रीय रेशीम मंडळाचे पत्र H.CSB-37/1/ CSs(SS-2) Maharashtra/2021-26/ Vol.1, 

दिनांक १३.०५.२०२४. 

७ संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्यासन-९/ /सिल्क समग्र-२/केंव रा हिस्सा/२४/ ६७२, 
दिनांक २४.०५.२०२४. 

८) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्यासन-९/सिल्क समग्र-२/ २३-२४ जनरल/ नि.मा सन 
२०२४/७७१, दिनांक २५.०६.२०२४. 

९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : - 

केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme) “सिल्क समग्र-२” (ISDSI) योजना सन २०२१- 
२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबविण्यास दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात केंद्रीय रेशीम मंडळाकडून 
WIT झालेळा तसेच सन २०२२-२३ मधील अखर्चित राहिलेला केंद्र हिस्साचा निधी (सन २०२२-२३ 
-₹३६.५६ लक्ष व सन २०२३-२४-३₹२२६७.४६ लक्ष) इतका निधी केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळुरू यांनी 
संदर्भाधीन दि.१३.०५.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme) “सिल्क 
समग्र-२” (505) योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्याकरिता केंद्र हिस्सा 
₹७१२.६१२ लक्ष व त्यास पूरक राज्य हिस्सा ₹ ३५५.६७५ लक्ष असा एकूण ₹१०६८.२८७ लक्ष इतका 
निधी वितरीत खर्च करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र पुरस्कृत 
(Central Sector Scheme) “सिल्क समग्र-२” (50959) अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००१४/३/२०२४-०९₹5॥९5३00॥1॥१६-७॥॥0 


लाभार्थ्यांकरीता केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्साची रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


केंद्र पुरस्कृत (Central Sector Scheme “सिल्क समग्र-२” (ISDSI 
२२, सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ मधील सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठीचा अखर्चित 
केंद्र हिस्सा ₹७१२.६१२ लक्ष व त्यास पूरक राज्य हिस्सा ₹ ३५५.६७५ लक्ष असा एकूण ₹१०६८.२८७ 


अंतर्गत सन २०२१- 


लक्ष इतका निधी पुढील तक्त्यात नमूद केलेल्या बाबींसाठी वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(रक्‍कम रु.लाखात) 
योजनेचे नाव युनिट T | हिस्साचे प्रमाण | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा ' एकूण निधी 
कॉस्ट | संख्या | (केंद्र : राज्य: (४--५) 
लाभार्थी ) 
(9 (2) (Y (8) (व (§) 
तुती रेशीम कीटक संगोपन पॅकेज (२५०, १.२० ५५ ५०:२५:२५ ३३.०० १६.५०० | ४९.५०० 
अंडीपुंज क्षमता) लागवड (२ एकर) 
तुती रेशीम कीटक संगोपन पॅकेज (२५०, ४.५० ०२ ५०:२५:२५ ४.५०० २.२५० ६.७५० 
अंडीपुंज क्षमता) लागवड (२ एकर) 
कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी 
सहाय्यता योजना (१००० स्के.फुट) 
ठिबंक सिचन (२ एकर) १.०० ११ ५०:२५:२५ ५.४६० २.७३० ८.१९० 
कोटक संगोपन सहित्य (२ एकर) ०.७५ ०२ ५०:२५:२५ ०.६७४ ०.३३७ १.०११ 
तुती रेशीम कोटक संगोपन पॅकेज (१५०| ०.६० ४२६ ५०:२५:२५ १२७.८०० ६३.९०० 929.900 
अंडीपुंज क्षमता) लागवड (१ एकर) 
तुती रेशीम कोटक संगोपन पॅकेज (१५०| ३.२५ १४५ ५०:२५:२५ २३५.६२५ | ११७.८१२ | ३५३.४३७ 
अंडीपुंज क्षमता) लागवड (१ एकर) 
कीटक संगोपनगृह बांधकामासाठी 
सहाय्यता योजना (६०० स्के.फुट) 
ठिबंक सिचन (१ एकर) ०.६० ३२ ५०:२५:२५ ९.४७० ४.७३५ १४.२०५ 
कोटक संगोपन सहित्य (१ एकर) ०.५० ३७ ५०:२५:२५ ९.२५० ४.६२५ १३.८७५ 
निर्जतुकौकरण साहित्य पुरवठा (१ एकर) | ०.०५ ०५ ५०:२५:२५ ०.१२५ ०.०६३ ०.१८८ 
किसान नर्सरी विकासासाठी सहाय्य १.५० २४ ५०:२५:२५ १८.००० ९.००० २७.००० 
ऑटोमंटीक रिलींग युनीट स्थापना | १४९.६७ ०३ ५०:२५:२५ २२४.४९८ | ११२.२४८ | ३३६.७४६ 
(ARM) (800 एंन्डस) 
Heidi रिलींग युनीट स्थापना| ८५.९० ०१ ५०:२५:२५ ४२.९५० २१.४७५ ६४.४२५ 
(ARM) (२०० एंन्डस) 
लाभार्थी बळकटीकरण ०.०७ १८ १००:०:० १.२६० चि आं 00 १.२६० 
एकूण रक्‍कम ७१२.६१२ | ३५५.६७५ | १०६८.२८७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००१४/३/२०२४-०९₹5॥९5३090॥1॥१६-७॥॥0 


२. सदर निधी केंद्र yeep (Central Sector Scheme) “सिल्क समग्र-२” (505) सुधारीत 
मानकांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजूरीनुसार व त्या संदर्भातील मार्गदर्शक सुचनांनुसार संचालक 
(रेशीम) यांनी खर्च करावा. तसेच, ज्या बाबींसाठी केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध केला आहे, त्याच 
बाबींवर सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीतून झालेल्या 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्रीय रेशीम मंडळ व शासनास विहीत मुदतीत सादर करण्याची 
कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. 
३. सदर योजनेंतर्गत अनुदान देताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, 
नानाजी देशमुख कृषि संजिवणी योजना (पोक्रा) व इतर शासकीय योजनेंतर्गत लाभ दिला 
नसल्याची खात्री करुनच तसेच बाबनिहाय अनुदानाची द्विरूक्ती होणार नाही याची खातरजमा 
करून पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. 
४. सदर योजनेचा लाभ डीबीटी प्रणालीच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे लाभार्थ्याना अदा करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. सदर योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी लाभ घेतलेल्या बाबीअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या मालमत्तेचे 
HAT SAT करणे बंधनकारक राहील. 
६. सदर योजनेच्या लाभ दिल्यांनतर/अंमलबजावणीनंतर प्रकल्प/लाभार्थी केंद्रित घटकांचे 
व्हिडिओ दस्तऐवजीकरण करणे बंधनकारक असून याबाबतची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी 
करावी. 
७. सदर योजनेखाली केंद्र हिक$र्यासाठी ₹७,१२,६१,२००/- (अक्षरी रूपये सात कोटी बारा लक्ष 
एकसष्ट हजार दोनशे फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यात येत असून उक्त खर्च “मागणी 
क्र.व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 
संस्था, (०२) विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०२)(४९) रेशीम उद्योगाचा विकास (केंद्र पुरस्कृत) 
(केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२८५११२६९), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” अंतर्गत सन २०२४-२५ या 
वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

तसेच, राज्य हिळ्यासाठी ₹३,५५,६७,५००/- (अक्षरी रूपये तीन कोटी पंच्चावण लक्ष 
सदुसष्ट हजार पाचशे मात्र) इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यात येत असून उक्त खर्च हा “मागणी 
क्र.व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी 
संस्था, (०२) विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०२)(४५) रेशीम उत्पादक, खादी ग्रामोद्योग व 
ग्रामोद्योग विकास (कार्यक्रम) (२८५११२०४), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” अंतर्गत सन २०२४- 
२५ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
८. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक (रेशीम), रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी (/०००३) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००१४/३/२०२४-०९₹5॥९5३00॥1॥१६-७॥॥॥0 


निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे अधिनस्त 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.४८१/२०२४/व्यय-२, दि.०७.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
१०. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥59॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०८१६१११००५०३०२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRADDHA DEVEN 
KOCHAREKAR 


(श्रध्दा कोचरेकर ) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ 


) मा.मंत्री (वस््रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


ल 


षु 
सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू. 

सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व gala विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (अर्थसंकल्प) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 


SG ८-४) 


aon 


१०) कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

११) संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२) नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई. 

१३) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सर्व प्रादेशिक रेशीम कार्यालये. 
) 
) 
) 


१५) सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 
१६)अवर सचिव (का-१७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


